दहडातवाद विरोधी पथक, गु.र.क्र. ०७/२००६, 
मोक्का स्पेशल केस क्र.२३/२००६ (आझाद नगर 
पो.स्टे. गु.र.क्र. ९५/२००६ व ९६/२००६) मधून 
उद्भवणा-या न्यायालयीन प्रकरणामध्ये विशोष 
सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्त करण्यात 
आलेल्या अँड. श्री.राजा ठाकरे यांना व्यावसायिक 
फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एसपीपी ०६१६/प्र.क्र.१६९/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००५, 
दिनांक : १८ ऑक्टोबर, २०१६ 


संदर्भ : 9) शासन अधिसुचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीआर-१००८/ए.एस.२०/१४, 
दिनांक ०९.०७.२००८ 
२) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. पीआरओ-२००६/२३३२३/प्र.क्र.३६६, 
दिनांक २३ सप्टेंबर, २००८ 


शासन निर्णय :- 


दहशतवाद विरोधी पथक, गु.र.क्र. ०७/२००६, मोक्का CIS केस क्र.२३/२००६ (आझाद 
नगर पो.स्टे. गु.र.क्र. ९५/२००६ व ९६/२००६) या गुन्ह्यामधून उद्भवणा-या न्यायालयीन प्रकरणी 
शासनाच्या वतीने कामकाज पहाण्यासाठी अँड. श्री.राजा ठाकरे यांची विशोष सरकारी अभियोक्ता 
म्हणून विधी व न्याय विभागाने वरील संदर्भाधीन दिनांक ०९.०७.२००८च्या अधिसुचनेन्वये नियुक्‍ती 
करण्यात आली आहे. प्रस्तुत प्रकरणी अँड. श्री.राजा ठाकरे यांना प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी 
फी रु.१०,०००/- व विचारविनिमय फी रु.१,५००/- प्रतीतास इतकी व्यवसायीक फी अदा करण्यास 
संदर्भीय क्र.२ येथील दिनांक २३.०९.२००८ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 
सबब, AS. MRT ठाकरे यांनी मा.मोक्का न्यायालयात दिनांक २६.०६.२०१३ रोजी दाखल 
केलेल्या डिस्चार्ज अर्जाच्या अनुषंगाने शासनाच्या बाजुने काम पाहिलेले असून, एकुण आठ 
सुनावण्याचे रु.१०,०००/- प्रती सुनावणीप्रमाणे रु.८०,०००/- व विचारविनिमय फी रु.१,५००/- 
प्रतीतासप्रमाणे तीन तासाचे रु.४,५००/- असे एकुण रु.८४,५००/- इतकी फी अदा करण्यास या 
शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. या व्यतीरिक्त त्यांना अन्य कोणतीही फी अनुज्ञेय 
असणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०६१६/प्र.क्र.१६९/पोल-१० 


2. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त 
दर्जाहून कमी नाही, अशा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे 
अतिरिक्त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०१, 
गुन्हा अन्वेषण व दक्षता (००) (04) दहडशतवाद विरोधी पथक - (२०५५ ०५७१) - २८ व्यावसायिक सेवा 
या लेखाशीर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 
भागविण्यात यावा. 


श्‌. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३५६/२०१६/व्यय-७, दिनांक 
१४.०७.२०१६ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥/१$॥॥8.90०/. या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०१६१०१८१५३८४२२२२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Arun Vishnupant Joshi 


A i 1 n V | 5 h n 1 p a n t DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Section Officer, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, cn=Arun Vishnupant 


J 0 5 h i Joshi 


Date: 2016.10.18 15:42:09 +05'30' 


(अ.वि.जोशी) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी पथक, नागपाडा, मुंबई. 
३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १ , मुंबई . 
) 
) 
) 


8) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

५) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६) अँड.श्री.राजा बी.ठाकरे, ३०१, मारुती HAM, १७ रघुनाथ दादाजी स्ट्रीट, फोर्ट, 
मुंबई- ४००००१, 

७) विधी व न्याय विभाग (डी-१४/शब्रँच), मंत्राळय, मुंबई. 

८) वित्त विभाग (व्यय- ७, मंत्रालय, मुंबई. 

९) निवड नस्ती (पोल-१०).. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


